कोल्हापूर व सांगली जिल्हयातील राज्यमार्ग क्र.१९१ 
पासून नांदगाव घुंगुर ard बांबवडे सरूड सांगाव 
रस्ता राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१३१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
दिनांक - १९ सप्टेंबर ,२०१९ 


पहावे :- मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 


क्र.मुअ (पुणे/का-२/रेशा/८२/३४६४/२०१९, दि .५ ऑगस्ट, २०१९. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 


कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील शाहुवाडी व शिराळा तालुक्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग क्र.८, ७४, ४ 


व ३ यांचा एकत्रितपणे राज्यमार्ग क्र.१९१ पासून नांदगाव घुंगुर पिशवी बांबवडे सरूड सांगाव रस्ता 


राज्यमार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्याबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या तसेच लोकसंख्या व रस्त्यांचा होणारा 


वापर विचारात घेता, सदर रस्ता राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते . 


शासन निर्णय -: 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन 


कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील खालील रस्ता राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. | प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ साखळी क्रमांक qutad | दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण क्रमांक/ 
लांबी नामाभिधान 
| , रा.मा.क्र.१९१ पासून प्रमुख जिल्हा ०/०० ते २४/९०० । ३५.७० राज्यमार्ग- 
नांदगाव, घुंगुर, मार्ग-८ २४.९०० कि.मी. ।कि.मी. ३९७ 
पिशवी,बांबवडे,सरूड,सा (प्रत्यक्षात १७.०० 
गव व मंगरूळ रस्ता कि.मी.) 
रा.म.मा.२०४ ते । ०.१०० 
प्रजिमा ७४ कि.मी.(ओव्हरलॅप 
लांबी) 
प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते ४/०० 
मार्ग -७४ ४/०० कि.मी. 
प्रमुख जिल्हा | १३/४०० ते १५/५०० 
मार्ग-४ २.१०० कि.मी. 
प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते १२/६०० 
मार्ग-३ १२.६०० कि.मी. 
३५.७० 
एकूण कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१३१/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील कोल्हापूर जिल्हयाच्या राज्यमार्ग 
लांबीत 23.900 कि.मी. ने वाढ होऊन, राज्यमार्गाची एकूण लांबी (११७५.८१५ + 23.900) म्हणजे 
११९८.९१५ कि.मी.इतकी तसेच प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्याच्या लांबीत ३१.०० कि.मी.ने घट 
होऊन प्रमुख जिल्हा मार्गाची एकूण लांबी (१८३१.०४६-३१.०००) म्हणजेच १८००.०४६ कि.मी. इतकी 
होईल. 


तसेच सांगली जिल्हयातील राज्यमार्ग लांबीत १२.६०० कि.मी.ने वाढ होऊन राज्यमार्गाची लांबी 
(१४००.७९५--१२.६००) म्हणजेच १४१३.३९५ कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्याच्या 
लांबीत १२.६०० कि.मी.ने घट होऊन, प्रमुख जिल्हा मार्गाची लांबी (३१००.२२०-१२.६००) म्हणजे 
३०८७.६२० इतकी होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२०१०३४२८१९१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prashant Vinayak i 
rashant Of hares ov=Puble Work 
Department, postalCode=400032, st=Maharash' 
4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8 
Vi n a ya kra (0 Pp a t | | 505422af66a5628314537 =Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2019.09.20 10:39:39 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्यासंकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,कोल्हापूर/सांगली. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद ,कोल्हापूर /सांगली. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ,कोल्हापूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,कोल्हापूर/सांगळली 
७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


